राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ 
अंतर्गत विविध प्रकारची औषधे, छपाई व साधन 
सामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२१८/प्र.क्र.६५०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 


क्र.राकुकका/खरेदी २०१८-१९/कक्ष १५ ब/खरेदी/६९७७९-८१/२०१८, दि.०४ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ पीआयपी अंतर्गत 


आरएमएनसीएच --ए या कार्यक्रमांतर्गत अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण व माताबाल 


संगोपन कार्यालय, पुणे यांच्याकडील दिनांक ०४/१२/२०१८ च्या प्रस्तावित औषधे, छपाई व 


साधनसामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांच्या 


संदर्भीय दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान सन २०१८-१९ च्या PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानूसार आरएमएनसीएच :ए या 


कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित विविध बाबींकरीता औषधे, साधनसामुग्री व छपाईच्या खरेदी प्रस्तावास 


राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देशा समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 


Specification) विचारात घेऊन आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांची मान्यता असून त्यानुषंगाने आरएमएनसीएच +0 या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२१८/प्र.क्र.६५०/आरोग्य-७ 


विविध प्रकारच्या औषधे, छपाई व साधनसामुग्रीच्या रु.१४१३.७२ लक्ष इतक्या निधीच्या निविदा प्रक्रिया 


करुन खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


अ. | खरेदीचा लेखाशिर्ष खरेदी करावयाची बाबीचा तपशिल | मंजुर निधी । प्रस्तावित खरेदी 
क्र. | प्रकार सांकेतांक (FMR (Budget Head) (PIP (Procurement 
Code) Approved) RS. proposal) 
(In Lakhs) Rs. (In Lakhs) 
1.2.2.1a f F 
1 औषधे 13317 Procurement of Drugs under FW 3052.00 162.00 
6.2.5.1 Medicine of Moblie Health Team 1195.00 1173.00 
6.2.8.1 Red/black plastic bags 22.23 
; साधन (2018-19) : nian 
सामुग्री orn 22.49 | 
(PIP 2017-18) j 
3 | छपाई 9.1.6.1 Pov णल aon = Sr 24506 34.00 
Training Material 
Total 4326.72 1413.72 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आव्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीळा 
फायदा होईल Ban रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२१८/प्र.क्र.६५०/आरोग्य-७ 


4) 


Go 


११) 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च अनुदान FMR Code 1.2.2.1a & 1.2.2.15, 6.2.5.1, 6.2.8.1 
(2018-19), C.l.n व 9.1.6.1 या घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe ead (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


एप्रिल, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२१८/प्र.क्र.६५०/आरोग्य-७ 


अनुक्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११७१५२६५२६६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
Va rs h a DN: ल्य, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


ostalCode=400032, st=Maharash' 


Munjaji ee 
Bharose णा 
(4.4. भरोसे) 
महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव 
Wa:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

9) ad जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


